सन 2028-24 या वित्तीय वर्षाकरिता कारागृहातील शोतीचे 
आधुनिकीरण, या योजनेंतर्गत उपकरणे/ सामग्री खरेदी 
खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८२/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ मे, २०२४. 
वाचा: 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. शहोती/वार्षिक योजना/४१११/२०२३/कक्ष-७ (शेती) पुणे-१, दिनांक १५.५.२०२४. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/८२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.८.२०१७. 


प्रस्तावाना: 

राज्यातील कारागृहातील adhd आधुनिकीकरण, या योजनेअंतर्गत उपकरणांची खरेदी 
करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.२८,९७,८८७/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष सत्त्या"णव हजार आठरो 
सत्त्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेची उपकरणे खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीरण, या योजनेअंतर्गत उपकरणांची खरेदी 
करण्याकरिता रु.२८,९७,८८७/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष WIIG हजार आठडो सत्त्याऐंशी फक्त) 
इतक्या रकमेची परि.२ मध्ये नमूद उपकरणे खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.८.२०१७ मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहीत पध्दतीचा अवलंब करुन केली जाईल 
याची काटेकोरपणे खात्री करावी, 

२. खरेदी करावयाच्या उपकरणाचे खरेदीमूल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा 
दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


परि.र सन २०२४-२०२५ कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण या योजनेअंतर्गत आवश्‍यक उपकरणे 


अ.क्र कारागृह तपशील नग खर्च रक्‍कम रु. 

| एच.डी.पी.पाईप ७५ मी.मी. १५० रु.१,३३,५००/- 
नागपूर मध्यवर्ती पॉवर ऑपरेटेड चाफ कटर नित रु.३५,०००/- 
ale Fal कटर 2 रु.७१,६८०/- 

नागपूर मध्यवर्ती कारागृह एकूण १५३ रु.२,४०,१८०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८२/तुरुंग-२ 


३. "लंकोलाजिल्हा [wT] |, BR, 900/- | अकोला जिल्हा पावर स्प्रे पंप १ रु.९,१००/- 
कारागृह अकोला जिल्हा कारागृह एकूण feel रु.९,१००/- 
३ वर्धा खुले कारागृह तुषार सिचन संच Le] रु.३४,०००/- 
वर्धा खुले कारागृह एकूण ail रु.३४,०००/- 
४ मोर्शी खुले तुषार सिंचन संच २ रु.७९,०००/- 
कारागृह Ait खुले कारागृह एकूण २ रु.७९,०००/- 
५ बुलढाणा जिल्हा तुषार सिचन संच [ | रु.३४,७००/- 
Riis बुलढाणा जिल्हा कारागृहएकूण | १ |  रु.३४,७००/- 
विदर्भ एकूण १५८ रु.३,९६,९८०/- 
६ बीड जिल्हा पी.व्ही.सी. पाईप ४ किलो ७५ रु.५१,४२५/- 
कारागृह तुषार संच = १_| रु.३८,३२०/- 
ठिंबक संच ४० | रु.१,३०,०४४/- 
पी.व्ही.सी.पाईप सह 
बीड जिल्हा कारागृह एकूण | ७७ |  रु.२,१९,७८९/- 
मराठवाडा एकूण 1७७ | रु.२,१९,७८९/- 
9 येरवडा खूले डबल रिव्हर्सिबल प्लाऊ ५० एच.पी. | १ |. रु.१,२५,०००/- 
कारागृह कल्टीव्हेटर शिव डा रु.४३,५००/- 
कुळव (बेल चलित) a x रु.३५,०००/- 
येरवडा Go कारागृह एकूण ३ रु.२,०३,५००/- 
८ कोल्हापूर कल्टीव्हेटर (९ फणी) | डा रु.७२,४५०/- 
मध्यवर्ती कारागृह सरी रेझर | १_| रु.४९,९५०/- 
इलेक्ट्रिक मोटार (५ एच.पी.) as रु.४५,७००/- 
भात भरडणी यंत्र (३ एच.पी.) शिवत रु.७२,५००/- 
कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह एकूण | ४ |  रु.२,४०,६००/- 
९ नाशिकरोड कल्टीव्हेटर (९ फणी) बिळे श॑ रु.४५,०००/- 
मध्यवर्ती कारागृह पॉवर रिपर za रु.१,४०,०००/- 
ट्रक्टर add रिझर 1 १_| रु.३५,०००/- 
नॅपसॅक स्प्रेअर 92 Volt बॅटरी ४ रु.१०,४००/- 
ओपरेटेड 
ड्रम सिडर/हस्त चलित सिडर २ रु.१९,०००/- 
चाप कटर विथ मोटर 3 एच.पी. |= १_| रु.५१,०००/- 
ओपन वेल इलेक्ट्रिक मोटार ७.५ २ रु.६६,०००/- 
एच.पी. 
इलेक्ट्रिक मोटार १ एच.पी. zs रु.४,२००/- 
ट्रॅक्टर Utd बहूपीक मळणी यंत्र 1 १_| रु.२,९०,०००/- 
नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह एकूण | ae रु.६,६०,६००/- 
a येरवडा मध्यवर्ती तुषार सिचन संच jana | रु.९९,८१८/- 
कारागृह येरवडा मध्यवर्ती कारागृह एकूण a ail रु.९९,८१८/- 
ia विसापूर खुले ट्रॅक्टर 1 १_| रु.८,४७,०००/- 
जिल्हा कारागृह विद्युत पंप ५ एच.पी. ४ रु.९९,६००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८२/तुरुंग-२ 


रोटाव्हेटर शिश रु.१,३०,०००/- 
विसापूर खुले जिल्हा कारागृह एकूण & रु.१०,७६,६००/- 
एकूण २६३ रु.२८,९७,८८७/- 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०२४-२५या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ 
तुरुंग (००) (१०१) (१०) कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण (योजनांतर्गत योजना) (२०५६०१०६) ५२- यंत्र सामग्री 
व साधनसामग्री, या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर 
अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग- 
तीन/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंब करुन करण्यात यावी. तसेच 
शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शार्तीनुसार खरेदी प्रक्रियेची कार्यपध्दती 
अवंलबवावी. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, भाग-२,दिनांक १७.४.२०१५ भाग 
पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 मधील अटीस अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०२४०५२९१४५६३५१७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने 


igned by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 


gitally 
-=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
VINAYAK SADASHIV eens: 


5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001 1977 36aa6fb733903d657c4 


CHAVAN Se nln 00 दी 
(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 


AD 


) 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


८ 0८ w 


| 


£53) 


प्रधान सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरिक्षक (दक्षिण विभाग), भायखळा, मुंबई. 

कारागृह उपमहानिरिक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (नाशिक विभाग), नाशिक, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


wen ७. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


See aoe LTS LOU SC PC] 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०५२४/प्र.क्र.८२/तुरुंग-२ 

१६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७) सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 

१८) कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) निवडनस्ती (तुरुंग २), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


